महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ 
अंतर्गत देण्यात येणाऱ्या अनुसूचित सेवा अधिक 
सुलभपणे जनतेस उपलब्ध करून देण्याच्या 
दृष्टीकोनातून अभ्यास करून शासनास 
शिफारस करणे व BPR (Business Process 
Re-engineering) करण्यासाठी विभागातील 
तज्ञ/अनुभवी व्यक्तींचा अभ्यासगटाचे गठण 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.२३३ /२४/(सिंव्य /धोरण) 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - Yoo 32. 
दिनांक :- २८/०८/२०२४. 


संदर्भ - राज्य मुख्य Gar sap आयोगाच्या दि. १८/०८/२०२३ च्या बैठकीचे इतिवृत्त 


प्रस्तावना :- 

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ च्या प्रभावी अंमलबजावणीच्या दृष्टिने जलसंपदा 
विभागामार्फत करावयाच्या कार्यवाहीबाबत मा. मुख्य आयुक्‍त, राज्य सेवा हक्क आयोग, मुंबई यांच्या 
अध्यक्षेतेखाळी दि. १८/०८/२०२३ रोजी आढावा बैठक घेण्यात आली. सदर बेठकीच्या इतिवृत्तामध्ये 
जलसंपदा विभागामार्फत अधिसूचित सेवांबाबत Business Process Re-engineering करण्याकरिता तज्ञ 
व्यक्तीचा अभ्यासगट नेमण्याबाबत निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यानुषंगाने जलसंपदा विभागामार्फत 
अधिसूचित सेवांबाबत Business Process Re-engineering करण्याकरिता तज्ञ Aaa अभ्यासगट 
नेमण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २००५ अंतर्गत जलसंपदा विभागामार्फत देण्यात येणाऱ्या 
अनुसूचित सेवा अधिक सुलभपणे जनतेस उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीकोनातून अभ्यास करून शासनास 
शिफारस करणे व BPR (Business Process Re-engineering) करण्यासाठी विभागातील तज्ञ/अनुभवी 
व्यक्तींचा खालीलप्रमाणे अभ्यास गट नेमण्यात येत आहे. :- 


अ.क्र अधिकाऱ्याचे पदनाम पद 
[१ मुख्य अभियंता, जलविद्युत प्रकल्प व गुणनियंत्रण, पुणे अध्यक्ष 
२ अधीक्षक अभियंता, पुणे पाटबंधारे मंडळ, पुणे सदस्य 
३ अधीक्षक अभियंता, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, नाशिक सदस्य 
४ अधीक्षक अभियंता, जलसंपदा ई प्रशासन मंडळ, जलसंपत्ती भवन, सदस्य 
कोथरुड, पुणे. 
षु अधीक्षक अभियंता, ठाणे पाटबंधारे मंडळ, ठाणे सदस्य 
६ कार्यकारी अभिंयता, सिंचन व्यवस्थापन, संगणीकरण विभाग, पुणे सदस्य सचिव 


उपरोक्‍त गठीत अभ्यासगटाची कार्ये खालीलप्रमाणे असतील. 
१) जलसंपदा विभागाच्या अधिसूचित सेवा नागरीकांना अधिक सूलभतेने पुरविण्याच्या दृष्टीने 
प्रक्रिया सुलभ व सुरळीत करण्यासाठी Business Process Re-engineering करणे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.२३३ /२४/(सिंव्य /धोरण) 


Common Application form तयार करणे. 

Digi-locker शी सेवा संलग्न करण्यासाठी कार्यपध्दती विकसित करणे. 

अधिसूचित सेवांबाबत अभिलेख जतन करण्याबाबत कालावधी निश्चित करणे. 

अधिसुचित केलेल्या सर्व सेवा ऑनळाईन करून आपले सरकार या पोर्टलशी संलग्न करणे 


2 


oC 


) 
) 
) 
4) 


सदर अभ्यासगटाने उपरोक्त मुद्यांच्या अनुषंगाने आवश्‍यकतेनुसार वेळोवेळी बैठका घेऊन आपला 


अहवाल चार (४) महिन्यात शासनास सादर करावा. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०८२८१३१५१६४९२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


Digitally signed by NAMITA GAURAV BASER 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER 
RESOURCES DEPARTMENT, 


2.5.4.20=8ee2809da7de03ff444cfa1 86d623a75facSdb94fb5c9de45f8 


१050540607, postalCod 


2, डॉस 
rialNumber=69D0 1 0EEO3D01B7C859C5458FEEAF66B1EAE16BC67F 
5CCB127AE66608DE5FA48, NAMITA GAURAV BASER 
ite: 2024.08.28 13:30:20 +05'30" 


(न. गौ. TaN) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


Ee) 


मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
मुख्य आयुक्‍त, राज्य लोकसेवा हक्क आयोग, नविन प्रशासन भवन, मंत्रालय, मुंबई. 
सचिव (लाक्षेवि), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सर्व कार्यकारी संचालक, पाटबंधारे विकास महामंडळ, छत्रपती संभाजीनगर, पुणे, नागपूर, 
ठाणे, जळगाव. 
संचालक, माहिती तंत्रज्ञान, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
संचालक, महाआयटी, मुंबई. 
राज्य सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सुचना केंद्र (एनआयसी), महाराष्ट्र , नविन प्रशासन भवन, मुंबई. 
मुख्य अभियंता, जलविद्युत प्रकल्प व गुणनियंत्रण, पुणे 
० मुख्य अभियंता (पा) व सह सचिव , जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११) सर्व मुख्य अभियंता, पाटबंधारे विकास महामंडळ, छत्रपती संभाजीनगर/ पुणे/ नागपूर/ ठाणे/ जळगाव. 
१२) अधीक्षक अभियंता तथा उप सचिव (सिंव्य) जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३) अधीक्षक अभियंता, पुणे पाटबंधारे मंडळ, पुणे. 
१४ अधीक्षक अभिंयता, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, नाशिक. 
) 
) 
) 


जळी CO Oe 


Nn ८. 


) 
) 
) 
) 


Oo 0 


१५) अधीक्षक अभियंता, जलसंपदा ई प्रशासन मंडळ, जलसंपत्ती भवन, कोथरुड, पुणे. 
१६) अधीक्षक अभियंता, ठाणे पाटबंधारे मंडळ, ठाणे. 
१७) सर्व अधीक्षक अभियंता, पाटबंधारे विकास महामंडळ, छत्रपती संभाजीनगर/ पुणे/ नागपूर/ 
ठाणे/जळगाव. 
८) कार्यकारी अरभियता, सिंचन व्यवस्थापन, संगणीकरण विभाग, पुणे 
१९) अवर सचिव (सिंव्य/धोरण), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
o) सिंव्य (धोरण) संग्रहार्थ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


